कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदली / 
पदस्थापना. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-११२४/प्र.क्र.१११ (१)/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२४. 


शासन Seay :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४ व ४ (प) मधील 
तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील खाळीळ तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या 
विनंतीनुसार तसेच, सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या नावासमोरील 


स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना बदली नंतरची पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
| . | श्रीमती दिपाली भूषण | कार्यकारी अभियंता, दक्षता व | सहायक मुख्य अभियंता, 
वाणी. गुण नियंत्रण मंडळ, नाशिक. । सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे. (रिक्‍त पदी) 
२. | श्रीमती अलका सुधाकर | सहाय्यक मुख्य अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
डाके. सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक | बांधकाम विभाग, उदगीर. 
विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. । (महमद पाटील यांच्या जागी) 
3. । महमद ठारिफ महमद | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक | कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र 
साहेब पाटील. बांधकाम विभाग, उदगीर. ग्रामिण रस्ते विकास संस्था, बीड 
(रिक्‍त पदी) 
४. । श्री. काशिनाथ देवाप्पा | कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
मुधाळे. महामार्ग विभाग, कोल्हापूर. बांधकाम (पश्चिमी विभाग, 
सांगली. ( रिक्‍त पदी) 
५. श्रीमती प्रणिता हेमंत | सहाय्यक मुख्य अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र 
पाटील. सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक | मंडळ (पूल विभाग), नागपूर. 
विभाग, नागपूर. (रिक्‍त पदी) 
६. । श्री.बाळासाहेब भाऊसाहेब | कार्यकारी अभियंता, पत्तन | कार्यकारी अभियंता, जिल्हा 
ननवरे. अभियांत्रिकी विभाग, कोकण । परिषद (सा. बां.) (उत्तर) विभाग, 
भवन, नवी मुंबई. अहमदनगर 
(श्री.गोवाळे यांच्या जागी) 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-११२४/प्र.क्र.१११(१)/सेवा-१ 


७. | श्रीमती सुरेखा शिवाजी | कार्यकारी अभियंता, इमारती | कार्यकारी अभियंता, पत्तन 
पवार. बांधकाम विभाग, मुलुंड, मुंबई. | अभियांत्रिकी विभाग, कोकण 
भवन, नवी मुंबई. 
(श्री.ननवरे यांच्या जागी) 
८. श्री. कृणाल राजेंद्र | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक | सहायक मुख्य अभियंता, 
पिंजरकर. बांधकाम विभाग, अचलपूर, जि. । सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
अमरावती. विभाग, अमरावती. (रिक्‍त पदी) 

९. | श्रीमती प्रतिभा उदय | कार्यकारी अभियंता कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद 

वानखडे. (पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत ) प्रशासन संचाळनालय, वर्धा. 
(रिक्‍त पदी) 
| . | श्री. क्रषिकांत व. राऊत । कार्यकारी अभियंता, दक्षता व | कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय 
गुण नियंत्रण मंडळ, अमरावती. । महामार्ग विभाग, गडचिरोली. 
(रिक्‍त पदी) 
शि १. | श्री. हाशिकांत श्रीधरराव | कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र | कार्यकारी अभियंता, पुणे 
कुलकर्णी. ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. | महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, पुणे. 
(श्री.नगरारे यांच्या जागी) 
१२. | श्री. ware सतिठा | कार्यकारी अभियंता, पुणे | कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र 
नगरारे. महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास | ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
प्राधिकरण, पुणे. (श्री.कुलकर्णी यांच्या जागी) 

१३. | tutte सुरेश गिरी.  । कार्यकारी अभियंता, fears | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
प्रकल्प (सा.बां) विभाग क्र.२, | बांधकाम विभाग, अमरावती. 
दर्यापूर, जि.अमरावती. (रिक्‍त पदी) 

१४. | श्री.नीरज उद्धव चोरे. कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
महामार्ग विभाग, पेण. बांधकाम आदिवासी विभाग, 

नाशिक. (रिक्‍त पदी) 

१५. | श्री. संजय आनंदराव | जिल्हा परिषद (सा. बां.) (उत्तर) | कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय 

शोवाळे. विभाग, अहमदनगर. महामार्ग विभाग, नाशिक. 
(रिक्‍त पदी) 
१६. श्री. संजय रामराव पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत. कार्यकारी अभियंता, पुणे 
पाटील. महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, पुणे. 
(श्री.ठाणगे यांच्या जागी) 

१७. श्री. राजु लक्ष्मण ठाणगे. । पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास | सहायक मुख्य अभियंता, 

प्राधिकरण, पुणे. सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे. 
(श्री.खलाटे यांच्या जागी) 

१८. | श्री. संदीप पांडुरंग | सहायक मुख्य अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, पुणे 

खलाटे. सा.बां.प्रादेशिक विभाग, पुणे. । महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास 


प्राधिकरण, पुणे. 
(श्री.कांडगावे यांच्या जागी) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-११२४/प्र.क्र.१११(१)/सेवा-१ 


१९. श्री. विजय रामचंद्र | पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास | कार्यकारी अभियंता, वाहतूक 
कांडगावे. प्राधिकरण, पुणे. अभियांत्रिकी पथक, अपर पोलीस 
महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई. (रिक्‍त पदी) 


२. वर नमूद अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्वीकारावा व आपला पदग्रहण 
अहवाल झासनास विनाविलंब सादर करावा. वर नमूद अधिकाऱ्यांनी म. ना. से. (पदग्रहण अवधी, 
स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, 
१९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक 
राहील. अन्यथा त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 
तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९, मधील नियम २३ कडे वेधण्यात येत 
आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही 
स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 
३. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, वर नमूद अधिकाऱ्यांना बदलीच्या 
ठिकाणी रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच पदमुक्त व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी 
अनुक्रमे कार्यभार सोडल्याचा तसेच कार्यभार स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरित शासनास 
doser9.pwd@maharashtra.gov.in UT ई-मेल पत्त्यावर कळवावा. 
४. प्रशासकीय कारणास्तव करण्यात आलेल्या बदलीस पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक 
भत्ता देय राहील. 
५. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१७.१२.२०१६ व दि.१६.०२.२०१८ मधील 
तरतूदीनुसार, संवर्ग नियंत्रण विभाग म्हणून कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गामध्ये समाविष्ट 
केलेल्या पदांवर अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना या विभागामार्फत करण्यात येत आहे. 
६. वर नमूद अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या पदाचा कार्यभार स्वीकारल्याचा दिनांक 
शासनास तसेच संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे 
यांना कळवावा. 

सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२५१८०५१३७०१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DATTATRAY 
VASANTRAO KHARKE 


(द.व.खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-११२४/प्र.क्र.१११(१)/सेवा-१ 


. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. प्रधान सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


७. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. सचिव, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे. 


१०, 
११, 
१२. 


१३: 
१४. 
१६५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 


अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महाळलेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई /कोकण / पुणे / नाशिक / छत्रपती 
संभाजीनगर / नांदेड / अमरावती / नागपूर / राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई, 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

संचाळक (उपवने व उद्याने), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, _________________ 

संबंधित अधिकाऱ्यांना संबंधित मुख्य अभियंता यांच्या कार्यालयामार्फत, 

मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 
सचिव ( रस्ते / बांधकामे ), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 
सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कार्यासन अधिकारी ( सेवा-६ / संगणक कक्ष), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


